गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड पोलीस स्टेशन 
येथील गु.र.नं. ३००१/२०१३ या गुन्ह्यामधून 
उद्भवणाऱ्या मा. सत्र न्यायालय, गडचिरोली येथील 
प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.निरज खांदेवाले 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०३१६/प्र.क्र.७५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ : शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-०३१६/यु.ओ.आर.१०३/डी-१४, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड पोलीस स्टेशन येथील गु.र.नं. ३००१/ २०१३, (मा.सत्र 
न्यायालयीन प्रकरण क्र.१८४/२०१३) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या मा.सत्र न्यायालय, गडचिरोली 
येथील कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.निरज खांदेवाले यांची विधि व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१७ च्या शासन अधिसुचनेद्वारे विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.निरज खांदेवाले यांना प्रतिदिन 
परिणामकारक सुनावणी फी रू.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) इतकी व्यवसायीक फी अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.निरज खांदेवाले 
यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी वा इतर कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा 
पोळीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाश्रीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३२/१७/व्यय-७, दिनांक 
०६/०४/२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०३१६/प्र.क्र.9७५/पोल-१० 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८१२०११५४०२००३२९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pramod 
Vithoba 
Kadam 


Digitally signed by Pramod Vithoba Kadam 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ment, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f82b9e0b005ed06987e1ae266832 
03c8f241022e0aad6b1c827af561b72f83bb, 
cn=Pramod Vithoba Kadam 
Date: 2018.12.01 15:47:42 +05'30' 


(प्रमोद वि.कदम) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र,नागपूर. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-१४),मंत्रालय,मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय -७, मंत्रालय, मुंबई. 


अँड.श्री.निरज खांदेवाले, प्लॉट नं.१३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रताप नगर, नागपूर. 


निवडनस्ती पोल १०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


